अनान्सी आणि मूर्ख भागीदार 
लेखिका: वर्ना आरडेमा ; चित्रे: ब्रायन वॉल्डमॅन 


अनान्सी आणि मूर्ख 

भागीदार 


पश्चिम आफ्रिकेत अनान्सी नावाचा एक 
माणूस राहात होता . तो आळशी आणि लोभी 
होता. काम म्हटले की ते कसे टाळायचे, 
दुसऱ्याला कसे फसवायचे, याचाच विचार तो 
सतत करत असे. एकदा सकाळी तो आपली 
पत्नी , आसोला म्हणाला की तो मासेमारीचा 
धंदा सुरू करणार आहे . 

आसो म्हणाली , “माझ्या एका कानाने ऐकलं . 
दसरा कान वाट बघतोय. ” । 

अनान्सी गालातल्या गालात हसला, “ह , ह , 
ह , ” आणि म्हणाला, “ मी एखाद्या मूर्खाला 
धंद्यात भागीदार म्हणून घेणार . तो सगळं काम 
करणार आणि मासे मात्र मलाच मिळणार . ” 
___ “ हा ! ” आसो म्हणाली, “ असा मूर्ख तुला कुठे 
मिळणार ? " तिने पाण्याचे मडके डोक्यावर 
ठेवले आणि ती नदीकडे निघाली . 


नदीकाठावर आसोला बोन्सूची पत्नी ललुआ भेटली. 
ललआने विचारले, “ कशी आहेस आसो? " 
"बरी आहे मी ," आसो उत्तरली. “पण माझा पती 
काही ठीक नाही. तो मासेमारीचा धंदा करायचं 
म्हणतोय . तो कुणा मूर्खाला धंद्यात भागीदार म्हणून 
घेणार आहे . तो मूर्ख सगळं काम करणार आणि 
मासे मात्र माझ्या पतीला मिळणार . " 

घरी गेल्यावर ललुआने आसोची कर्मकहाणी 
आपला पती बोन्सूच्या कानावर घातली. 


बोन्सू काहीएक विचार करून म्हणाला, “ मी 
अनान्सीसोबत मासे पकडायला जातो. त्याच्या 
धूर्त खेळीत त्यालाच हरवतो.” 
" बोन्सू अनान्सीच्या घरी गेला. त्याला 
म्हणाला, " अनान्सी, मी तुझ्यासोबत मासे 
पकडायला येतो. एकापेक्षा दोन माणसं जास्त 
मासे पकडू शकतात .” 

बोन्सूची कल्पना ऐकून अनान्सीला आश्चर्य 
वाटले. त्याला थोडी काळजीही वाटली. बोन्सूला 
फसवणे सोपे नाही . पण तो म्हणाला , “ अरे व्वा ! 
ठीक आहे . आधी आपण मासे पकडायचा सापळा 
बनवूया. ” 


अनान्सी आणि बोन्सू सापळा बनवण्यासाठी 
साहित्य शोधू लागले. त्यांना माडाची काही झाडे 
दिसली. बोन्सू म्हणाला, " अनान्सी, चाकू दे. मी 
झाडाच्या फांद्या तोडतो. तू माझ्यासाठी थकायचं काम 
कर. ” 
___ " अरे , थांब थांब ! ” अनान्सी ओरडला, " मी का काम 
करू तुझ्यासाठी ? " 
__ " अरे , थकायचं काम कुणालातरी करावंच लागणार ," 
बोन्स उत्तरला , " मी फांद्या तोडण्यात गंतलेलो असेन 
तर थकायचं काम तू करायला हवंस. ” 

त्यावर अनान्सी म्हणाला, “ थकायचं काम काही 
मला जमणार नाही. त्यापेक्षा मी फांद्या तोडतो आणि 
तू माझ्यासाठी थकायचं काम कर . " 

मग अनान्सी माडाच्या झाडावर चढला आणि 
फांद्या तोडू लागला. 

बोन्सू झाडाखाली बसला. अनान्सीने फांदीवर वार 
केला की बोन्सू थकल्यागत आवाज काढे, “उह... 
आह ... उह .... आह ! ” 

लवकरच माडाखाली तोडलेल्या फांद्यांचा ढीग 
साठला . 


मग बोन्सू म्हणाला, " अनान्सी , आता तू बसून राहा . 
मी सापळा बनवतो. माझ्या बोटांना जखमा होतील 
आणि माझी पाठ दुखेल. तेव्हा माझ्या वेदना सहन 
करायचं काम तू करायचंस. " 
___ " नाही , थांब जरा!” अनान्सीने नापसंती दर्शवली , 
" सहन करायचं काम तुलाच चांगलं जमतं , हे मी मघाशी 
पाहिलंय . त्यामुळे तू ते काम कर . सापळा मीच 
बनवणार. " 

मग अनान्सी सापळा बनवू लागला आणि बोन्सू सहन 
करू लागला. तो आपल्या कपाळाचा घाम पुसू लागला , 
पाठ रगडू लागला आणि अध्येमध्ये कण्हू लागला , 
“ अं....उं.... अं...उं ...” 

बोन्सू एवढ्या मोठ्याने कण्हत होता की अनान्सीचे 
आपल्या कष्टाकडे लक्षच गेले नाही. माडाच्या झावळ्या 
बांधून आणि विणून एकदाचा त्याने सापळा तयार केला. 
__ " अनान्सी, किती छान सापळा बनवलास तू! ” सापळा 
आपल्या डोक्यावर ठेवत बोन्सू म्हणाला , “ नदीवर 
जाताना कुणी पाहिलं तर त्यांना वाटेल की मीच 
बनवलाय हा सापळा." 
___ “ थांब जरा!” अनान्सी ओरडला, “ सापळा बनवायचं 
श्रेय तुला का मिळावं! ” म्हणून अनान्सीने बोन्सूच्या 
डोक्यावरचा सापळा स्वत: च्या डोक्यावर ठेवला . 


दोघे नदीकाठी आले तेव्हा बोन्सू म्हणाला , 
" अनान्सी , नदीत मगरी आहेत . मी सापळा 
लावतो. मगरीने माझा पाय पकडून पाण्यात नेलं 
तर मरायचं काम तू कर . " 

" अरे, थांब थांब !,” अनान्सी ओरडला , " मला 
मूर्ख समजलास काय ! मी स्वत : च सापळा लावतो. 
मगरीने मला पकडलं तर मरायचं काम तू 
करायचंस. " 

अनान्सी सापळा घेऊन नदीत उतरला . त्या 
भागात लांब देठांची रोपटी होती. सापळा एका 
रोपट्याच्या देठाला बांधण्यासाठी तो हाताने 
पाण्यात चाचपडू लागला. चुकून त्याचा हात एका 
खेकड्यावर पडला . 

आणि बापरे ! खेकड्याच्या मोठ्या नांगीने 
अनान्सीच्या करंगळीला घट्ट पकडून ठेवले. 

" अयाईssss ! " अनान्सी किंचाळ लागला आणि 
पाण्यातून उड्या मारत काठावर आला. गळाला 
मासा लटकत असतो तसा खेकडा त्याच्या हाताला 
लटकत होता . 


बोन्सूने खेकड्याच्या नांगीतून अनान्सीचे बोट 
सोडवले . मग तो अनान्सीला म्हणाला , 
_ “ आजपर्यंत मी एवढा मोठा खेकडा पाहिलेला 
नाही. तुला आणि आसोला आज चविष्ट जेवण 
मिळेल.” 
__ " नाही ! हा खेकडा तुझ्या वाट्याचा आणि उद्या 
सकाळी सापळ्यात अडकलेलं सारं काही माझ्या 
वाट्याचं ! मंजूर आहे ? " जखमी करंगळीवर 
झाडाचं पान लपेटता लपेटता अनान्सी म्हणाला. 
__ बोन्सूच्या हातातील मोठा खेकडा पाहून 
ललुआने आनंदाने टाळी वाजवली. लगेचे तिने 
खेकडा शिजवण्यासाठी चुलीवर भांडे ठेवले . 


अनान्सी घरी परतल्यावर आसोने विचारले , 
" कसा झाला आजचा कार्यक्रम? " 

" कोणता कार्यक्रम? ” अनान्सीला 
मासोमारीचा विषय टाळायचा होता. 
__ " अहो , मासेमारीचा कार्यक्रम!” आसो 
म्हणाली 

" ते होय ! आम्ही सापळा लावलाय नदीत . 
उद्या सकाळी त्यात जे काही अडकलेलं असेल 
ते सगळं आपलंच,” अनान्सी म्हणाला . 


पुढच्या सकाळी काळोख सरल्यावर अनान्सी 
आणि बोन्सू नदीकाठी सापळा बघायला गेले. 
तिथे पोहोचल्यावर त्यांना सापळ्याभोवतीची 
रोपटी सळसळत असताना दिसली. 

दोघे पळतच नदीत उतरले . सापळ्याचे मोठे 
तोंड त्यांनी त्वरेने बंद केले आणि सापळा खेचत 
काठावर आणला. सापळा खूप जड वाटत होता . 
त्यात कुणी काळा काळा प्राणी वेटोळे घालून । 
बसला होता. सापळा काठावर ठेवून अनान्सी व 
बोन्सू दूर जाऊन उभे राहिले . 

त्याचवेळी सापळ्याच्या तोंडावरचे झाकण 
फाट्कन उघडले . सापळ्यातून एक भला मोठा 
अजगर बाहेर आला. त्याच्या शरीरावर बरेच 
उंचवटे होते . 
___ "बघ त्याला, त्या अजगराने सापळ्यात 
सापडलेल्या तुझ्या सगळ्या माशांना खाऊन 
टाकलं . मोज त्यांना! " 

अनान्सी मोजू लागला , “ एक , दोन , 
तीन , चार ...... " 

तोवर अजगराने आपलं भलंमोठं शरीर 
सरपटत नेऊन पुन्हा नदीत डुबकी मारली , 
इब्बका 
अनान्सी म्हणाला , “बोन्सू , आता सापळ्यात 
अडकलेलं घेऊन जायची पाळी पुन्हा माझीच ! 
आपण इथेच थांबू आणि पाहू .” 


दोघांनी सापळा पुन्हा नदीत लावला . खूप वेळ 
गेला. शेवटी त्यांना माशांची चाहल लागली . 
__ अचानक नदीत शेकडो मासे पाण्यातून झेप 
घेत पाण्याबाहेर येऊ लागले आणि पुन्हा 
पाण्यात डुबकी मारू लागले . सर्व मासे प्रवाहाच्या 
दिशेत पोहत होते . 
__ अनान्सी उडी मारून उभा राहिला आणि 
किंचाळला, “ सापळ्यात या , सापळ्यात या ! " 

" एक मगर त्या माशांचा पाठलाग करतेय, " 
बोन्सू म्हणाला . 


अचानक सापळा पाण्याबाहेर आला. त्यातील सगळे 
मासे जमिनीवर विखुरले . सापळ्यात मगरीचा जबडा 
अडकला होता . 

मगरीने सापळ्यातून सुटका करून घेण्यासाठी डोके 
जोरजोरात हलवले . मग ती सरपटत पाण्याबाहेर 
आली. 
__ अनान्सी पटकन एका झाडावर चढला आणि बोन्सू 
दुसऱ्या झाडावर . मगर त्यांचा सापळा जमिनीवर 
आपटू लागली. शेवटी एकदाचा सापळा मगरीच्या 
डोक्यावरून सटकून दूर जाऊन पडला. मगर 
सावकाश पाण्यात परतली आणि पुन्हा माशांचा 
पाठलाग करू लागली . 

अनान्सी आणि बोन्सू झाडावरून उतरले आणि 
सापळ्याचे निरीक्षण करू लागले. 
___ बोन्सू म्हणाला, “ अरेरे ! हा सापळा आपल्या काही 
कामाचा राहीला नाही. पण त्याची अवस्था इतकीही 
काही वाईट झालेली नाही. मी बाजारात जाऊन याला 
विकून येतो. ” 
___ " अरे , थांब थांब !” अनान्सी तात्काळ उत्तरला, “ या 
सापळ्याने मला एकही मासा दिला नाही. खेकडासद्धा 
नाही . आणि आता हा सापळा तू विकलास तर माझं 
नुकसानच होईल . त्यापेक्षा मी स्वत : च बाजारात 
जाऊन 

येतो. " 


अनान्सी सापळा घेऊन बाजारात गेला . 
त्याने सापळा जमिनीवर ठेवला आणि त्याच्या 
शेजारी बसून ओरडू लागला, “ माशाचा सापळा 
विकत घ्या . माशाचा सापळा विकत घ्या . " 

बाजारात येणाऱ्या - जाणाऱ्या लोकांनी 
सापळ्याची दुरावस्था पाहिली. त्यांनी गावच्या 
प्रमुखाकडे अनान्सीची तक्रार केली. 

गावचा प्रमुख अनान्सीकडे आला आणि 
म्हणाला , " तुला काय वाटलं , हा तुटका-फटका 
सापळा विकत घ्यायला माझ्या गावाती लोकं 
काय मूर्ख आहेत ? तू आमचा अपमान 
करतोयस , लक्षात ठेव ." 


मग गावच्या प्रमुखाच्या आदेशावरून 
अनान्सीने सापळा आपल्या डोक्यावर ठेवला 
आणि तो बाजारात हिंडत ओरडू लागला , “ हा 
तुटका - फुटका सापळा विकत घ्या . हा तुटका 
फुटका सापळा विकत घ्या .” 

अनान्सीला खूप लाज वाटू लागली . 
बाजारातील लोक त्याच्यावर हसू लागले . मुले 
त्याच्या पाठीपाठी गोंगाट करत पळू लागली. 

हे सारं नाट्य संपल्यावर बोन्सू अनान्सीकडे 
आला आणि म्हणाला, " अनान्सी, तू मासे 
पकडण्यासाठी एक मूर्ख शोधत होतास ना ! 
असा मूर्ख शोधायला तुला दूर जायची गरज 
नाही. तू स्वत : च एक मूर्ख आहेस ." 

अनान्सी म्हणाला, “ बोन्सू , कसा भागीदार 
आहेस तू ! लोक माझी चेष्टा करत होते तेव्हा तू 
किमान मला वाटलेली लाजतरी वाटून घ्यायचं 
काम करायचंस. " 


पुढच्या दिवशी सकाळी आसो आणि ललुआ 
यांची नदीकाठावर भेट झाली . तिथे 
नदीकाठावरच्या रोपट्यांनी माना टाकलेल्या 
त्यांनी पाहिल्या . नदीकाठची मातीही 
अस्ताव्यस्त झाली होती. आपल्या पतींच्या 
मासेमारीच्या धंद्याचे हे परिणाम आहेत , हे 
त्यांच्या लक्षात आले. . 

बोन्सूने अनान्सीला फसवून सारे काम कसे 
करून घेतले त्याची कहाणी ललुआने आसोला 
सांगितली. आसो जोरजोरात हसू लागली. 
तिच्या डोक्यावरचे मडके घसरून खाली पडले . 


आसोने त्वरीत मडके हातात झेलले 
आणि म्हणाली, “ कुणीतरी म्हटलंच 
आहे , जो दुसऱ्यासाठी खड्डा खणतो, 
तो स्वत : च त्यात पडतो. " 


समाप्त 


